कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य पिके व गळीतधान्य व तेलताड पिकांकरिता 
सन २०२०-२१ चा अखर्चित निधी ₹ २१५९.१८७ लाख 
पुनर्जिवित करून सन २०२१-२२ मध्ये अभियानांतर्गत 
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी विनियोगात आणण्यास 
मान्यता प्रदान करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०२१/प्र.क्र.९८/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ मार्च, २०२२ 


१. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे TA File 
No. 2-17/2021-NFSM (FTS:E-97270), Dated: 16/06/2021 
३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र/१विप्र .राअसुअप्रक्र/वाकृआ/.१२/मान्यता.प्र/१/१८९३, दि.१६/०५/२०२१ 
४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र .राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३७/१४-अे, दि.२४/०६/२०२१ 
५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/राअसुअ/निवि२१-२२/प्र.क्र.०७/३८१६२/२०२१, दि.२२/११/२०२१ 
६. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४-अे, दि.१०/१२/ २०२१ 
७. केंद्र शासनाचे पत्र जा.क्र. २-१५/२०२१ NFSM-Oilseeds, दि. ०९ जून, २०२१. 
८. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसु-गळित/२१-२२/प्र.मा.प्रस्ताव/प्र.क्र.१/वाकृआ/१८२४७/२१, दि.१० जुन,२०२१ 
९. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३८/४-अे, दि.१८ जून, २०२१ 
१०. केंद्र शासनाचे पत्र F.NO. ३-४/२०२१ OP (58),६-९८२०२, दि. १७ जून, २०२१. 
११. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३८/४-अे, दि.२४ जून, २०२१ 
१२.केंद्र शासनाचे पत्र 5.९0. २-३९/२०२१ NFSM (OS), दि. १३ ऑगस्ट, २०२१. 
१३.कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.७५/४-अ, दि.३० ऑगस्ट, २०२१ 
१४. केंद्र शासनाचे पत्र जा.क्र.६-१३/२०२१-५/५॥०(७०००/08), दि. ०७ जुले, २०२१ 
१५. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसु-गळित/२१-२२/वि.मा.प्रस्ताव/अ.मा.वा./प्र.क्र.०३/२१/४२१९९, 
दि.२१ डिसेंबर, २०२१ 
१६. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४-अ, दि.१०/१२/ २०२१ 
१७.आयुक्‍तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसु-गळित/२१-२२/वि.मा.प्रस्ताव/अ.मा.वा./प्र.क्र.०३/२१/३७३४२, 
दि.१५/११/२०२१ 
१८. केंद्र शासनाचे VA U..§-32/2029-AAP(Coord/OS)TRFA(904434), दि. १०/०१/२०२१ 
१९. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसु-गळित/२१-२२/वि.मा.प्रस्ताव/ प्र.क्र.०३/२१/१४६२, दि.१४/०१/२०२१ 
२०. सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४/अर्थसंकल्प (विघयो), दि.२८/०२/२०२२ 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि. १६ जून, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ करीता या अभियानांतर्गत 


अन्नधान्य पिकांकरिता (TRFA Pulses व कडधान्य बियाणे मिनिकीट सह) ₹ २२४८४.०० लाख इतक्या कृती 
आराखड्यास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. त्यास दिनांक २४/०६/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान केलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.९८/४-ओ 


तसेच केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- तेलबिया व तेलताड अभियानातंर्गत 
संदर्भाकित दिनांक ०९ जून २०२१ च्या पत्रान्वये अभियान क्र.०१ (गळीतधान्य) साठी रु.६९८४.०७ लाखाच्या मंजूर 
केलेल्या वार्षिक कृती आराखडयास झासनाने दिनांक १८ जून, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान केली आहे. सदर अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाकित दिनांक १७ जून २०२१ च्या पत्रान्वये अभियान क्र.०३ 
(वृक्षजन्य तेलबिया) साठी रु.७८.४८४ लाखाच्या मंजूर केलेल्या वार्षिक कृती आराखडयास झासनाने दिनांक २४ जून, 
२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. तसेच संदर्भाकित दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२१ 
च्या पत्रान्वये 1॥३5/ (गळीतधान्य) साठी रु.११६.६७ लाखाच्या मंजूर केलेल्या वार्षिक कृती आराखडयास शासनाने 
दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 


सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता दि.२८ जानेवारी, २०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्याचा केंद्र हिस्सा रु.३४४.०३ व राज्य हिस्सा रु.२२९.३४ लाख 
असा एकूण रु.५७३.३७ लाख निधी यापूर्वी कृषि आयुक्‍तालयास वितरीत केला आहे. 

आता सन २०२०-२१ मधील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी प्राप्त केंद्र हिड्याच्या 
निधीपैकी राज्य शासनाकडे अखर्चित असलेला ₹ ५२६८.५२ लाख निधी सन २०२१-२२ मध्ये विनियोगात आणण्यासाठी 
केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. ०२/११/२०२१ च्या पत्रान्वये अंतिम उपयोगीता प्रमाणपत्राच्या आधारे पुनजिवित करुन 
दिला आहे. त्यापैकी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र 
हिऱड्याचा ₹८३७.५९० लाख निधी व त्यानुसार राज्य awa ₹५५८.३९३ लाख निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करणे आवश्यक आहे. तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी अनुसूचित 
जाती प्रवर्गाच्या अखर्चित निधीपैकी केंद्र हिस्सा ₹ ६.६३८ लाख + राज्य हिस्सा ₹ ४.४३४ लाख अभियानाच्या PFMS 
खात्यावरील रक्‍कम रक्कम कृषि आयुक्‍तालयास वापरण्यास परवानगी देणे आवश्यक आहे. 

तसेच सन २०२०-२१ मधील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत तेलबिया व तेलताड पिकांसाठी प्राप्त केंद्र 
हिळ्याच्या निधीपैकी राज्य शासनाकडे अखर्चित असलेला ₹ १४३९.४४ लाख निधी सन २०२१-२२ मध्ये विनियोगात 
आणण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. ०२/११/२०२१ च्या पत्रान्वये अंतिम उपयोगीता प्रमाणपत्राच्या आधारे 
पुनर्जिवित करुन दिला आहे. त्यापैकी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- तेलबिया व तेलताड अभियानातंर्गत अनुसूचित 
जाती प्रवर्गाच्या अखर्चित निधीपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिळ्याचा ₹३२४.१८१ लाख निधी व त्यानुसार 
राज्य IAAT ₹२१६.१२१ लाख निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. तसेच राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत तेलबिया व dears पिकांसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिळयाचा ₹१२७.०९८ 
org निधी व त्यानुसार राज्य fears ₹८४.७३२ लाख अभियानाच्या PFMS खात्यावरील रक्कम कृषि 
आयुकक्‍्तालयास वापरण्यास परवानगी देणे आव्यक आहे. 

सबब, राअसुअ-अन्नधान्य पिके व गळीतधान्य व तेलताड अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा वित्तीय 
मान्यता द्यावयाचा पुनर्जीवित निधीचा cates पुढीलप्रमाणे आहे : 


(₹ लाखात) 

अ. a उपलब्ध केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण एकंदर 
क्र BEAMS PFMS एकूण BEAMS | PFMS एकूण BEAMS PFMS एकूण 
(3. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा ८३७.५९० | ६.६३८ ८४४.२२८ | ५५८.३९३ | ४.४३४ | ५६२.८२७ | १३९५.९८३ | ११.०७२ | १४०७.०५५ 

अभियान - अन्नधान्य पिके 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 3 9 > वव डु Pali कका 
२ | अभियान (तेलबिया व ३२४.१८१ | १२७.०९८ | ४५१.२७९ १६.१२१ | ८४.७३२ | ३००.८५३ | ५४०.३० ११.८३ | ७५२.१३ 

वृक्षजन्य तेलबिया) 

एकूण ११६१.७७१ | १३३.७३६ | १२९५.५०७ | ७७४.५१४ | ८९.१६६ | ८६३.६८ | १९३६.२८५ | २२२.९०२ | २१५९.१८७ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.९८/४-ओ 


सबब, अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा PFMS संलग्न बँक खात्यावरील गतवर्षीचा अखर्चित रु. २२२.९०२ लाख 
निधीचा सन २०२१-२२ मध्ये विनियोग करण्यास शासन मान्यता देणे तसेच, सदर अखर्चित निधीपैकी शासन स्तरावर 
उपलब्ध असलेल्या केंद्र हिछ्याच्या ₹ ११६१.७७१ लाख निधी व त्यास समरुप राज्य RUA ₹७७४.५१४ लाख 
निधीस वित्तीय मान्यता प्रदान करून निधी वितरण करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय - 


१. सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य व गळीतधान्य पिकांसाठी अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाकरिता प्राप्त केंद्र हिश्‍ड्याच्या निधीपैकी अखर्चित असलेला केंद्र हिश्‍ड्याचा ₹ १२९५.५०७ लाख व त्यास 
आव्यक राज्य KAA ₹ ८६३.६८ लाख असा एकूण ₹ २१५९.१८७ लाख निधी (रुपये एकवीस कोटी 
एकोणसाठ लाख अठरा हजार सातशे फक्त) पुनर्णिवित करुन सन २०२१-२२ मध्ये सदर अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य व गळीतधान्य पिकांकरिता (वरील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे) अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 
विनियोगात आणण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. परिच्छेद क्र.१ मध्ये नमूद ₹२१५९.१८७ लाख निधीपैकी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य 
पिकांकरिता केंद्र हिळ्याचा ₹ ६.६३८ लाख व राज्य हिळछ्याचा ₹ ४.४३४ लाख असा एकूण ₹११.०७२ लाख 
तसेच गळीतधान्य पिकांसाठी केंद्र हिऱ्याचा ₹ १२७.०९८ लाख व राज्य हिळछ्याचा ₹ ८४.७३२ लाख असा 
एकूण ₹२११.८३ लाख निधी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या PFMS : SNA संलग्न बँक खात्यावर शिल्लक 
असून तो सन २०२१-२२ मध्ये विनियोगात आणावा. 

३. परिच्छेद क्र.१ अन्वये पुनर्णजिवित केलेल्या २१५९.१८७ लाख निधीपैकी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य पिकांकरिता केंद्र Iara ₹ ८३७.५९० लाख (रु.आठ कोटी सदोतीस लाख एकोणसाठ हजार) व 
राज्य BATA ₹ ५५८.३९३ लाख (रु.पाच कोटी अठ्ठावन लाख एकोणचाळीस हजार तीनशे) असा एकूण 
₹१३९५.९८३ लाख तसेच गळीतधान्य पिकांसाठी केंद्र हिऱ्याचा ₹ ३२४.१८१ लाख (रु.तीन कोटी चोवीस 
लाख अठरा हजार शांभर) व राज्य हिळछ्याचा ₹ २१६.१२१ लाख (रु.दोन कोटी सोळा लाख बारा हजार शांभर) 
असा एकूण एकंदर ₹५४०.३०२ लाख निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत 
करण्यात येत असून तो सन २०२१-२२ मध्ये पुढील लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 


तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
'केंद्रहिस्याचेलेखादा्षी | | राज्य हिस्याचे लेखाशिष 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना (००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
(००) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा | (00) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान-अन्नधान्य पिके अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा) (६० टक्के) (अनुसूचित जाती | (राज्य हिस्सा) (vo टक्के) (अनुसूचित जाती 
उपयोजना) (२४०१ 8१०५), ३३ अर्थसहाय्य उपयोजना) (२४०१ 8११४), ३३ अर्थसहाय्य 


४. सन २०२१-२२ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी आहरण 
व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.९८/४-ओ 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य व गळितधान्य पिकांकरीता उपलब्ध करुन 


देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिस्याच्या ₹ २१५९.१८७ लाख निधीचे ?॥॥॥5 प्रणालीवर संबधिताना जिल्हा 
निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरीता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
असून अभियानांतर्गत वितरीत निधी २५७ प्रणालीद्वारे खर्ची टाकावा. 


. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधीन अ.क्र.४ व ९ येथील दि. २४/०६/२०२१ व दि.१८/०६/२०२१ च्या शासन 


निर्णयातील अटी, art व कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात यावे. 


. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ व 


अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०३/०२/२०२२ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, 
सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर IRA निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३९/व्यय-१४, दि.२१/०१/२०२२ अन्वये व 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.२८/०२/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्यांचे सांकेतांक २०२२०३१६११३४५४०३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


AD Oo 


3 


Nn GMS ०८ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
Date: 2022.03.16 11:38:12 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 


१०) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 
११ 
१२ 
१३) सर्व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद 


सर्व कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.९८/४-ओ 


१४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, शास्त्रीनगर, अकोला. 

१५) सह संचालक लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला,मंत्रालयासमोर, 
मुंबई -३२ 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

१७) महालेखाकार( स्थानीय निकाय लेखापरिक्षा व लेखा), प्रतिष्ठा भवन ,१०१ महषी कर्वे मार्ग, 
मुंबई-४०० ०२० 

१८) नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१ / कार्यासन - १४४४), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

१९) वित्त विभाग (व्यय-१ /अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

२०) निवडनस्ती (कार्यासन-४ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


